स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका/ 
नगरपरिषद/जिल्हा परिषद) यांनी उच्च माध्यमिक 
शाळा सुरु करण्यासंदर्भात... 

ठाणे महानगरपालिका, ठाणे अंतर्गत १ ठामपा 
रात्रशाळा क्र. ६४, मानपाडा/मनोरमानगर, ठाणे २) 
ठामपा रात्र शाळा क्र. ६८, पारसिकनगर/ 
खारेगांव/घोलाईनगर, ठाणे या २ रात्र शाळांना 
माध्यमिक वर्ग सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२३/प्र.क्र.१३९/एसएम- २ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- १० मे, २०२३ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्रमांक: नमाझा-२००९/(४९७/०९)/ 
माशि-१, दिनांक ११ जून, २००९. 
२) महानगरपालिका आयुक्‍त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचे पत्र क्र. ठामपा/शिवि/ 
२३८०/२३, दि. 22/09/2023. 
प्रस्तावना :- 
ठाणे महानगरपालिका, ठाणे अंतर्गत ठाणे महानगरपालिका, ठाणे अंतर्गत १ ठामपा 
रात्रशाळा क्र. ६४, मानपाडा/मनोरमानगर, ठाणे २) ठामपा रात्र शाळा क्र. ६८, पारसिकनगर/ 
खारेगांव/घोलाईनगर, ठाणे या प्राथमिक शाळांना जोडुन माध्यमिक (इ. ८ वी ते १० वी, मराठी 
माध्यम, राज्यमंडळ) चे वर्ग स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर सुरु करण्यास परवानगी देण्याबाबतचा 
प्रस्ताव महानगरपालिका आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांनी संदर्भ क्र. (२) अन्वये 
शासनास सादर केला. सदर २ रात्र शाळांना माध्यमिक वर्ग सुरु करण्यास परवानगी देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ (सन २०१३ 
चा ०१) अंतर्गत ठाणे महानगरपालिका, ठाणे यांचे परिक्षेत्रातील खाळील नमुद २ प्राथमिक रात्र 
शाळांना जोडून माध्यमिक शाळा सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षापासून स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर 
दर्जावाढ करण्यास खालील अटी व शतींच्या अधीन राहून शासन स्तरावरुन परवानगी देण्यात 
येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसएफएस-१०२३/प्र.क्र.१३९/एसएम-२ 


अ.क्र शाळेचे नाव माध्यम | मंडळ | शाळेचा प्रकार 
7 १ | ठामपारात्रशाळा क्र. ६४, प्राथमिकला जोडुन 
मानपाडा, ठाणे मराठी राज्यमंडळ माध्यमिक 
(इ.८ वी ते इ. १० वी) 
२२ | ठामपारात्रशाळाक्र. ६८, प्राथमिकला जोडुन 
घोलाईनगर, ठाणे मराठी राज्यमंडळ माध्यमिक 
(इ.८ वी ते इ. १०वी) 


अटीव शार्ती :- 
|. सदर प्राथमिक शाळांना माध्यमिक दर्जावाढ करण्यास स्वयं अर्थसहाय्यित तत्वावर 


परवानगी दिलेली असल्याने, उक्त शाळेसंदर्भात येणाऱ्या कोणत्याही खर्चाकरिता, 


राज्य शासनाकडून प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष असे कोणतेही वित्तीय सहाय्य / अनुदान 


उपलब्ध करुन देण्यात येणार नाही. 


॥. माध्यमिक / उच्च माध्यमिक शाळांबाबतचे शासनाचे प्रचलित धोरण व निकष 


यांचे पालन करणे तसेच शाळेमध्ये आवश्‍यक वर्गखोल्या, सर्व भौतिक व शौक्षणिक 


सुविधा उपलब्ध करुन देणे अनिवार्य राहील. 


॥. महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहाय्थित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम, २०१२ अन्वये 
निर्धारित केलेल्या सर्व मानकांचे, अटींचे व शर्तीचे आणि या अधिनियमांन्वये 
शासनाने दिलेल्या निदेझांचे किंवा शासनाने वेळोवेळी विनिर्दिष्ट केलेल्या मानकांचे 
किंवा अटीं व शतींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 

२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


प्रसिद्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०५१०१२४१०३०८२१ असा 


आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. PRADIP SURESH: 
PADOLE = 


(प्रदिप पडोळे ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्त शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

महानगरपालिका आयुक्‍त, ठाणे हहर महानगरपालिका, ठाणे. 
राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई. 
शिक्षण संचालक, (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
५. शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई. 

७. शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक), जिल्हा परिषद, ठाणे. 

८. निवडनस्ती (१३९/२३/एसएम 2). 


०८ aw A -? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


